सन 2099-209¢ या शैक्षणिक वर्षापासून माध्यमिक 
स्तरावरील पूर्व व्यवसायिक अभ्यासक्रमाच्या नवीन/ 
अधिकच्या तुकडयांना कायम स्वरूपी विनाअनुदान 
तत्वावर सुरू करण्यास मान्यता देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः : व्हीओसी-२०१७/प्र.क्र. १०९(भाग-२)/व्यशि-४, 
मंत्रालय विस्तार (खोली क्र.४३५), ४ था मजला 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादामा कामा रोड, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :०४ फेब्रुवारी, २०१९. 


वाचा : - कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग शासन निर्णय क्रमांक: 
व्हिओसी-२०१७/प्र.क्र.१०९ (भाग-२)/व्यशि-४, दिनांक २/२/२०१८. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


सन २०१७-२०१८ या शौक्षणिक वर्षापासून माध्यमिक स्तरावरील पूर्व व्यवसायिक 
अभ्यासक्रमाच्या नवीन/ अधिकच्या तुकडयांना कायम स्वरूपी विनाअनुदान तत्वावर सुरू करण्यास 
मान्यता देणेबाबतच्या दि. २/२/२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयातील १३ अज्ञासकीय संस्थांपैकी 
औरंगाबाद विभागातील अ. क्र. १३ मधील ज्ञान प्रबोधिनी सोलापूर संचलित ज्ञानप्रबोधिनी 
विद्यालय,हराळी, ता. लोहारा, जि. उस्मानाबाद या संस्थेच्या नावासमोरीळ “इलेक्ट्रीकल 
टेक्नॉलॉजी (/-४)” या अभ्यासक्रमाऐवजी “इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉंलॉजी (/-४)” असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५४५/.॥8॥8859॥॥8.90९.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असुन त्याचा सांकेताक क्र. २०१९०२०५१७०७४९३३०३ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
S a Nn t (0 ५ h V it h a | oi ग. हिर Of Maharashtra, ou=Skill Development 


pm stalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=ca575 1ffedbb005fdff34ab6aclf8319d061483d7d35e20f744e25136 


‘osh Vithal Rokade 


0f7920a, 
serialNumber=ecf4a9abe84c70de989c3669424c 1 2b6cadcb583d500fe489ce 
(0 a e 8727916e0bbee, cn=Santosh Vithal Rokade 
Date: 2019.02.05 17:09:54 +05'30' 


(संतोष रोकडे) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई-१ 


२) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, (शालेय शिक्षण विभाग), मुंबई, पुणे 
(संचालनालयामार्फत, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः : व्हीओसी-२०१७/प्र.क्र. १०९(भाग-२)/व्यशि-४, 


3) सहसंचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण,प्रादेशिक कार्यालय,औरंगाबाद 
(संचालनालया मार्फत.) 


४ संबंधित जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी (संचालनाळलयामार्फत,) 
५) संबंधित अशासकीय संस्था (संचाळनालयामार्फत.) 

६) मा. मंत्री (कौ.वि.व उ.) यांचे खाजगी सचिव यांना माहितीसाठी सादर. 

७ मा. राज्यमंत्री (कौ.वि.व उ.) यांचे खाजगी सचिव यांना माहितीसाठी सादर. 

८) मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
९) मा. विरोधी पक्षनेता, विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

१०) मा. प्रधान सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
११) मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग यांचे स्वीय सहायक. 

१२) उप सचिव , कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१३) निवड नस्ती (व्यशि-४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


